महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-१५२०/प्र.क्र.१२४/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १३ जुले, २०२१ 


संदर्भ - १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन आदेश क्र.एएससी-१५२०/प्र.क्र.१२४/१४-अ, 
दिनांक ६.५.२०२१ व ७.६.२०२१ . 
-शासन आदेश- 
सन २०२०-२१ या निवडसूची वर्षामध्ये मंत्रालयीन विभागातील उच्चश्रेणी लघुलेखकांना निवडश्रेणी लघुलेखक 
पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती संदर्भाधिन आदेशान्वये देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील 
खालील उच्चश्रेणी लघुलेखकांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत स्तंभ क्रमांक ८ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रशासकीय 
कारणांस्तव बदल करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ नांव मराठी/ | प्रवर्ग | सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा । पदोन्नतीनंतरचा 
क्र. | श्रीमती इंग्रजी विभाग आदेशा सुधारित 
दिनांक ६.५.२०२१ पदस्थापनेचा 
व ७.६.२०२१ विभाग 
ca 2 3 | 8 | ५ & ee ८ 
1 श्री प्रववि.कावळे | इंग्रजी | खुला | वित्त विभाग सामान्य प्रशासन । वित्त विभाग 
विभाग 
2 श्री श.दे.गवई | मराठी । अजा | अल्पसंख्यांक वित्त विभाग सामान्य प्रशासन 
विकास विभाग विभाग 
२. पदोन्नतीबाबतच्या अन्य अटी व शर्ती संदर्भाधिन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 


a: 


श्री.श.दे.गवई, निवडश्रेणी लघुलेखक यांचा दिनांक 94.6.2029 पासून आदेझ्ाच्या दिनांकापर्यंतचा सक्तीचा 


प्रतीक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही 
म.ना.से.(सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ च्या नियम ९ (१४) (एफ) नुसार व वित्त विभाग, दिनांक २.६.२००३ मधील 
तरतुदीनुसार पदस्थापना दिलेल्या सामान्य प्रशासन विभाग यांनी करावी. 
४. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक क्रमांक २०२१०७१३१७२६२४७४०७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, | 
Gajanan Bhimrao Gurav : 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित उच्चश्रेणी लघुलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
२. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
३. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-अ) 


